शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या कर्मचारी संघटना- 
कडून प्राप्त निवेदने/अभिवेदने/पत्र व्यवहाराबाबत 
मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण- २०२१/२२८/ प्र.क्र.०८ / पदुम-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४ सप्टेबर, २०२१. 


संदर्भ: १) सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, दिनांक १०/११/१९९१ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, दिनांक ११/०५/२०११ 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे परिपत्रक, दिनांक ०२/०१/२०१७ 


शासन परिपत्रक 


वरील विषयाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी वेळोवेळी शासन परिपत्रके निर्गमित 
करुन मार्गदर्शन केलेले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक ०२/०१/२०१७ चे परिपत्रक हे स्वयंस्पष्ट आहे. 
(परिपत्रक सोबत जोडले आहे.) त्यामुळे आपल्या जिल्हा/विभागामध्ये कार्यरत कर्मचारी संघटना तसेच अशा इतर 
संघटना ज्या श्रमिक अधिनियमाखाली, धर्मादाय आयुकत किंवा इतर कायद्यान्वये नोंदणीकृत असल्या तरी या 
Se संघटनांना जर शासन मान्यता नसेल तर अशा संघटनांकडून येणा-या कुठल्याही निवेदनाची/ 
अभिवेदनाची/पत्र व्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या आहेत. 
त्याप्रमाणे योग्य कार्यवाही या विभागानेसुध्दा करावी आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे 
पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२४१७२३०२६३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Sh Jagannath Shasti 
title=: 
b3edf9920fda8c1 dOf5f135a08db96d9d5 160524 


महाराष्ट्राचे USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrinivas Seta 
Jagannath Shastri ssi: ण २० 


सोबत: सा.प्र.वि.चे दि.०२/१/२०१७ चे परिपत्रक (श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. आयुक्त, RMI, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास,वरळी, मुंबई. 

३. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विकास, तारापोरवाला मत्स्यालय, नेताजी सुभाष रोड, FARTS, मुंबई-४००००२. 
४. सह सचिव/उप सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. प्रधान सचिव(पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन/दुग्धव्यवसाय विकास/ मत्स्यव्यवसाय विकास 

७. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त / सहाय्यक आयुक्त, 

. निवडनस्ती (पदुम-१७),कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


io 


क 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अंतर्गत 
शासकीय कर्मचा-यांच्या (औद्योगिकेत्तर) 
संघटनाना झासन मान्यता नसल्यास त्यांची 
निवेदने, विज्ञापने विचारात न घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संघटना १५१६/प्र.क्र. २७३/२०१६/१६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ जानेवारी, २०१७ 


संदर्भ :-१.सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्र. आरजीए १०९१//सीआर ४०/१६-अ, 
दि. १०.१०.१९९१ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्र.संकिर्ण १०११/उमुमं-२/प्र.क्र.४६/१६-अ, 
दि.११.५.२०११ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कर्मचारी (औद्योगिकेतर) यांच्या संघटनांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या 
नियम २९, नियम ३० व सदर नियमावलीच्या परिशिष्ट, अनुसूची एक व अनुसूची दोन मध्ये विहित केलेल्या 
अटी व शर्ती तसेच "नवीन आदर्श नियम" ची घटना व नियमांच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येते. 
मात्र शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या कोणत्याही संघटनेला शासकीय कर्मचा-यांशी किंवा san कर्मचा-यांच्या 
वर्गाशी संबंधित कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणतेही अभिवेदन किंवा विज्ञापन सादर करण्याचा किंवा 
शिष्टमंडळ पाठविण्याचा हक्क असणार नाही, Beil सदर नियमावालीतील नियम क्रमांक ३० मध्ये तरतूद 
आहे. तरीसुध्दा शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांकडून शासनाकडे फार मोठया प्रमाणात अभिवेदन 
प्राप्त होतात. सदरची बाब विचारात घेता, या शासन परिपत्रकान्वये पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत :- 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९ खाली शासन मान्यता प्राप्त 
नसलेल्या संघटनांची निवेदने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वा संघटनांकडून शासनास थेट प्राप्त होत 
आहेत. अशा निवेदनांची शासन स्तरावर दखल घेतली जाणार नाही, असे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक 
दिनांक १०.१०.१९९१ व शासन पत्र दिनांक ११.५.२०११ अन्वये BAN सूचनांचे पुनरोच्चार करण्यात आले 
आहेत. तरीदेखील शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांची त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसदर्भात, निवडणुक 
कार्यकारिणीबाबत, शासनाकडे बैठक आयोजित करण्याबाबत शासनास निवेदने ब-याच प्रमाणात प्राप्त होत 
असल्यामुळे शासन मान्यता नसलेल्या संघटनांकडून प्राप्त होणा-या कुठल्याही निवेदनाची, अभिवेदनाची, 
पत्रव्यवहाराची दखल घेण्यात येऊ नये, अशा सूचना देण्यात येत आहेत. 
२. जिल्हाधिकारी कार्यालये, क्षेत्रिय कार्यालये यांचेकडे संघटनांची निवदेने प्राप्त झाल्यास त्या संघटनांच्या 
लेटरहेडवर शासन मान्यता प्राप्त असल्याचा सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६-अ व्दारा निर्गमित शासन 
आदेशाचा क्रमांक व दिनांक स्पष्ट नमूद केल्याखेरिज त्यांच्या पत्रव्यवहाराची वा शिष्टमंडळांची दखलही 
घेण्यात येऊ नये. शासन मान्यता प्राप्त संघटनांची यादी सोबत जोडण्यात येत आहे. तसेच ज्या नवीन 
संघटनांना शासन मान्यता प्राप्त होत असते वा ज्या संघटनांनी शासन मान्यता रद्द करण्यात येते त्यांचे आदेशा 
शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्याआधारे शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या 
संघटनांची निवेदने प्राप्त झाल्यास ती शासन स्तरावर पाठविण्यात येऊ नयेत. 
३. तसेच अनेक संघटना हया श्रमिक अधिनियम खाली, धर्मादाय आयुक्‍त यांच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असून 
तसे लेटर हेडवर छापून त्या शासन भान्य असल्याचे समजून झ्ञासनाकडे पत्रव्यवहार करीत असतात. 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या संघटनांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम २९ 


a परिपत्रक क्रमांकः संघटना १५१६/प्र.क्र. २७३/२०१६/१६-अ, 


व ३० अंतर्गत मान्यता प्रदान केली जात असल्याने त्याअंतर्गत शासन मान्यता प्राप्त संघटनांनीच शासन 
मान्यता प्राप्त असा उल्लेख करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ 
मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या संघटनांनी शासनाची कोणत्याही प्रकारे 
दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या संघटनाविरुध्द योग्य कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

४. उपरोक्त सूचनांचे तंतोतंत व काटेकोरपणे पालन करण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, जिल्हाधिकारी यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. 

५. संदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१७०१०२१२२३१७०८०७ हा आहे. हे परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ti k Digitally signed by Tikaram Waman 
Karpate 
i a ra mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
W ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
a m a n serialNumber=9395¢596b57a69fe04109b 
K 8c8191e7389cfSeda3facléc6fe263be7{bb 
319d, cn=Tikaram ४४ Karpate 
arpate क पता 
(टि.वा.करपते) 


उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, 
सोबत :- शासन मान्यता प्राप्त संघटनांची यादी 


Re 
= 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-३२. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई ३५. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 
सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ न्याय शाखा, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
११. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
१२. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
१३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई ३२ 
१४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ३२ 
१५. प्रधान सचिव (महाराष्ट्र विधान परिषद), महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई ३२ 
१६. प्रधान सचिव (महाराष्ट्र विधान सभा), महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई ३२ 
१७. महासंचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई ३२ (५ प्रती ) 
त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन परिपत्रक प्रसिध्दीसाठी पाठवावे. 
१८.सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्‍त 
१९. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य 
२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 


० 8 & 50 Cow :० > 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


